Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


MATAL 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक २४ ] 


शुक्रवार , नोव्हेंबर २६ , २०२१ / अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४ , 

किंमत : रुपये १८.०० 


, 


, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


, 


, 


, 


T 


भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि . पु ) म . शा . रा . , अ . क्र . १४७ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


1 


- 


, 


राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ - जिपपंस - २०२० - प्र.क्र .० ९ - का .७ , दिनांक १४ फेब्रुवारी , २०२० , १५ 
नोव्हेंबर २०२१ व २३ नोव्हेंबर २०२१ , महाराष्ट्र अधिनियम ( ५ ) च्या कलम ५८ चा पोट - कलम ( १ ) खंड ( अ ) खाली गोंदिया जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी 
निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आमगांव पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक गणांमध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणाची 
संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करीत आहे आणि त्या निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि 
त्याचप्रमाणे स्त्रियांकरिता ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक 
गण दर्शविणारा क्रमांक कलि - जिपनि - कावि - १३७-२०२० , दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०२० च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ चा महा . अधि . ५ वा ) च्या कलम १२ , च्या पोट - कलम ( १ ) मध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त आमगांव 
पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , कलम 
१२ , पोट - कलम ( १ ) सह राज्य निवडणूक आयुक्तांची अधिसूचना क्रमांक एसई -१० ९ ६ - प्र.क्र . ३४ - पंस , दिनांक १ ९ नोव्हेंबर , १ ९९ ६ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कलि - जिपनि - कावि - २१७-२०२१ . 


I 


, 


1 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ चा महा . अधि . ५ वा ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये राज्य 
निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ - जिपपंस - २०२० - प्र.क्र .० ९ - का . ७ , दिनांक १४ फेब्रुवारी , २०२० आदेशान्वये 
त्यांनी आमगांव पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे ; 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ चा महा . अधि . ५ वा ) च्या कलम १२ च्या पोट - कलम ( २ ) 
अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांचा क्रमांक रानिआ - जिपपंस - २०२० - प्र.क्र .० ९ - का . ७ , दिनांक १४ फेब्रुवारी , २०२० च्या पत्रान्वये त्यांनी आमगांव 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या 
जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा ) राखून 
ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 
ना . - एक - अ -१ ( १६८१ ) . 

( १ ) 


1 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २६ , २०२१ / अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४३ 


, 


१० 


०४ 


०१ 


०१ 


०२ 


०१ 


( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या . 
( २ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . 

( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागा धरुन ) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ( ३ ) पैकी वरील क्रमांक ( २ ) मधील ( अ ) , ( ब ) , ( क ) येथील जागांमध्ये ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित 

जमाती आणि नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील. 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


, 


०० 


00 


०१ 


०४ 


, 


नाव 


( ५ ) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

२. त्याअर्थी , आता , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसई -१० ९ ६ - प्र.क्र . ३४ - पंस , दिनांक १ ९ नोव्हेंबर , 
१ ९९ ६ , अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९९ ६ ( सन १ ९ ६२ चा महा . अधि . 
५ वा ) च्या कलम १२ च्या पोट - कलम ( १ ) , खाली मी , नयना गुंडे , गोंदिया जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी , याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक 
गणांत विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या निर्वाचक 
गणांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निवडणूक विभाग , निर्दिष्ट करीत आहे . 
३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
तालुक्याचे निर्वाचक गटाचा निर्वाचक गणाचा 

प्रदेशाची व्याप्ती 

अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
क्रमांक व नाव क्रमांक व नाव 

जमाती व नागरिकाचा 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या ( ब ) खालील गावांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 

मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र स्त्रियांकरीता राखीव जागा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
आमगांव १५ - घाटटेमणी २ ९ - घाटटेमणी घाटटेमणी 

घाटटेमणी , 

सर्वसाधारण ( महिला ) . 
बनियाटोला 
भोसा 

भोसा 
बोदा 

बोदा 
गिरोला 

गिरोला 
टाकरी 

टाकरी 
टेकरी 

टेकरी , मानेकसा 
३० - कट्टीपार कट्टीपार 

कट्टीपार 
कालीमाटी 

कालीमाटी 
बंजारीटोला 

बंजारीटोला 
नंगपुरा 

नंगपुरा 
मुंडीपार 

मुंडीपार , 

रामजीटोला 
गोसाईटोला 

गोसाईटोला 


, 


ना.मा.प्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २६ , २०२१ / अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४३ 


३ 


, 


, 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 
अनुसूचित जाती . 


१६ - किकरीपार 


३१ - किकरीपार किकरीपार 


किकरीपार , 


नवेगांव 


धामणगांव 


धामणगांव 


महारीटोला 


महारीटोला , 
शंभुटोला 
सरकारटोला 


सरकारटोला 


मरारटोला 


मरारटोला 


ननसरी 


ननसरी 


सर्वसाधारण ( महिला ) . 


३२- कातुर्ली कातुर्ली 

करंजी 


कातुर्ली 
करंजी 


मोहगांव 


मोहगांव 


सुपलीपार 
डोंगरगांव 


सुपलीपार 
डोंगरगांव 


१७ - गोरठा 


३३- गोरठा 


गोरठा 


गोरठा 


सर्वसाधारण . 


शिवणी 


शिवणी , 


शिवणटोला 


जवरी 


जवरी 


बोथली 


बोथली 


३४ - बोरकन्हार बोरकन्हार 


बोरकन्हार 


अनुसूचित जमाती . 


जामखारी 


जामखारी , 


नांगटोला 


पाऊलदौना 


पाऊलदौना , 


वाघडोंगरी 


बाम्हणी 


बाम्हणी 


पिपरटोला 


पिपरटोला 


सावंगी 


सावंगी , 


चिचटोला 


१८ - ठाणा 


३५ - ठाणा 


ठाणा 


ठाणा , 


सर्वसाधारण ( महिला ) . 


ठाणाटोला 


दहेगांव 


दहेगांव 


मानेगांव 


मानेगांव 


खुर्शिपारटोला 
धावडीटोला 


खुर्शिपारटोला 
धावडीटोला 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २६ , २०२१ / अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४३ 


, 


अनुसूची – चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( 
५ 
) 


( ६ ) 


३६ - सितेपार 


सर्वसाधारण 


सितेपार 
बासीपार 
बुराडीटोला 
भजियापार 
चिरचाळबांध 
खुर्शिपार 


सितेपार 
बासीपार 
बुराडीटोला 
भजियापार 
चिरचाळबांध 
खुर्शिपार 


१ ९ - अंजोरा 


३७ - अंजोरा 


अंजोरा 


अंजोरा , 


ना . मा . प्र . ( महिला ) . 


बघेडा 


भालीटोला 
बघेडा , 
कोपीटोला , 
चिमणटोला 


5 


वळद 


वळद , 
कटंगटोला 
कवडी 
रामाटोला 


कवडी 
रामाटोला 


पानगांव 


पानगांव 


३८ - तिगांव 


तिगांव 


तिगांव 


सर्वसाधारण ( महिला ) . 


सुरकुडा 


सुरकुडा , 


धोबीटोला , 


मक्कीटोला 


आसोली 


आसोली , 


फुक्कीमेटा 
जांभुरटोला 


कोसमटोला 
फुक्कीमेटा 
जांभुरटोला , 
पिपरटोला 
सोनेखारी 
येरमडा 


सोनेखारी 
येरमडा 


एकुण . 


१० 


५७ 


७५ 


गोंदिया : 


, 


नयना गुंडे , 
जिल्हाधिकारी , गोंदिया . 


दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२१ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT 
GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


